महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 
विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या 
निर्णयांना स्थगिती देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. आयडीसी-२०२२/प्र.क्र. ४०५ /उद्योग-१४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०२२. 


शासन निर्णय :- 


१. दिनांक ०१ जून, २०२२ नंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध 
स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडांच्या निर्णयांना या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात येत आहे. 

2. सदर कालावधीत विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडांबाबतचे सर्व प्रस्ताव 
नस्तीसह तसेच सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या माहितीसह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाने पुनर्विलोकनासाठी उद्योग विभागास सादर करावेत. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥8॥॥७9॥॥.9०५.॥)॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२२०८०८११३५४३५३१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
K | R A N A S H O K Die No GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 


JADHAV 


(किरण जाधव) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
३. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
४. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कोकण) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (१),(२),(३) व (४), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
महाव्यवस्थापक (भूमी) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
सर्व प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 


निवडनस्ती (उद्योग १४). 


eon ७ © 


शासन आदेश क्रमांकः आयडीसी-२०२२/प्र.क्र. You /उद्योग-१४ 


“विवरण पत्र” 


दिनांक ०१ जून, २०२२ नंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वाटप केलेल्या 
भूखंडांबाबतच्या निर्णयांचा तपशिल 


अ. | औद्योगिक | अर्जदार/ | वाटपसमिती भूखंड | भूखंडांसाठी भूखंड भूखंड भूखंड | सद्य:स्थिती 
क्र । क्षेत्राचे नांव | कंपनीचे | (सह मु.का.अ./ | वाटप । मंजूरकेलेले | क्रमांकव | वाटपाचा | ताबा 
नाव उप मु.का.अ./ | समितीचा क्षेत्र वाटप केलेले | दिनांक | दिनांक 
प्रादेशिक दिनांक क्षेत्र 
अधिकारी) 
शशि २ ३ शि ५ & Ras ८ ९ शिश ० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


